मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण 
यांच्या आदेशानुसार बदली करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभाग, 
शासन आदेश क्र.पसंप्र २०१८/प्र.क्र.१४७/पदुम-१ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार,मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक:- ३१ मे, २०१८. 


शासन seat :- 


मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण यांनी दिळेल्या आदेशानुसार तसेच महाराष्ट्र 
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनिमयन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील ४(१) ४(२) व ४(३) नुसार पशुसंवर्धन विभागातील प्युधन 
विकास अधिकारी,गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या खालील विवरणपत्रात दर्शविल्या नुसार 
त्यांच्या नावांसमोर स्तभ क्र.३ मध्ये नमुद ठिकाणी त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अधिका-यांचे नांव व सध्याच्या पदस्थापनेचे 
ठिकाण 


बदलीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 


२ 


३ 


ST. THAT बी.ठाकूर 
पविअ (वि) पं.स.चंद्रपूर जि. चंद्रपूर. 


पविअ (वि) पंस,पारशिवणी ता.पारशिवणी 
जि.नागपूर (डॉ.व्हि.ए.कठाणे यांच्या 
दि.३१.०६.२०१८ रोजी) सेवा निवृतीने रिक्‍त 
होणाऱ्या पदावर. 

(मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण 
खंडपिठ,नागपूरयांनी मुळ अर्ज क्र.३२४/२०१७ मध्ये 
दि.११.१०.२०१७ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार) 


डॉ. अजय तुकाराम ठवरे,पविअ,फिरता 


पशुवैदयकीय दवाखाना,अहेरी जि.गडचिरोली. 


पविअ, फिरता पद्नुवैदयकीय दवाखाना,गडचिरोली 
या रिक्‍त पदावर. 

मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण 
खंडपिठ,नागपूरयांनी मुळ अर्ज क्र.३२०/२०१७ मध्ये 
दि.०६.०४.२०१८ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार) 


डा. अरुण रामराव इंगळे, पविअ,पवैद 
श्रेणी-१,बोराळा,ता.जि.नंदुरबार. 


पविअ,पवैद श्रेणी-१,उंबरडा बाजार,ता.कारंजा 
जि.वाशिम(डॉ.संजय सुर्यवंशी यांच्या बबदलीने 
रिक्‍त होणाऱ्या पदावर).मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण खंडपिठ,औरंगाबाद,यांनी मुळ अर्ज 
क्र.७१५//२०१७ मध्ये दि.२३.०३.२०१८ रोजी 
दिलेल्या आदेशानुसार) 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र २०१८/प्र.क्र.१४७/पदुम-१ 


2. उपरोक्त तक्त्यातील अ.क्र.१ ते 3 येथे नमूद बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याचे 
कार्यालय प्रमुख यांनी बदलीच्या पदावर हजर होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. संबंधित 
अधिकाऱ्यांनी बदलीच्या पदावर हजर झाल्यानंतर तात्काळ कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्रासह त्यांचा 
रुजू अहवाल AYA, Waa, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांच्यामार्फत विहित मार्गाने शासनास न चुकता 
विनाविलंब सादर करावा. 


३. बदली आदेश प्राप्त होताच बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना कार्यालय प्रमुखांना तात्काळ IAT 
करावे व सदरील अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या बदलीच्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे. अ.क्र.१ येथील अधिकारी 
वगळता उर्वरित २ अधिकाऱ्यांचे माहे जून, २०१८ चे वेतन व भत्ते बदलीने पदस्थापना दर्शविलेल्या पदावर 
रुजू झाल्यानंतरच काढण्यात येतील याची संबंधितांनी दक्षता घ्यावी. 


४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या /५/५/.॥॥४॥8॥७5॥॥.0०५.॥१ या संकेतस्थळावर 
उपलबध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०१८०५३११२२२५०६१४०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Shri Ravindra क्ण 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Gurav cco 
(रविंद्र गुरव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य ,पुणे . 
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,नंदुरबार/गडचिरोळी व वाशिम 
३. सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय) औंध, पुणे 
४. प्रादेशिक पश्चुसंवर्धन सहआयुक्‍्त,नाशिक/नागपूर / अमरावती. 
५. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद ,नंदुरबार/नागपूर / गडचिरोली /वाशिम/चंद्रपूर 
६. महालेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी.गडचिरोली/नंदुरबार/वाशिम/नागपूर/चंद्रपूर 
८. सर्व संबंधित अधिकारी (व्दारा -आयक्‍्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य ,पुणे) 
९. कार्यासन पदुम-१ (निवड नस्ती) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


